महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६४)/व्यरशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू../२०२०/प्र.क्र.१५९, दिनांक १५.१०.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) वेतनश्रेणी एस-१७: ४७६००-१५११०० या संवर्गातील व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते दिनांक 
१४/१२/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांची 
संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 
3. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
संकेतांक क्रमांक: २०२०११२७११५२०९११०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
D R ; N A M D E O Diattaly signed by DR. NAMDEO KONDIBA 


DN: CN = DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE, C = 


KONDIBA BHOSALE _ WS zitstastvs.2 Sevemment OF Maharesnira 
(डॉ. ना.को.भोसले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचाळलकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ " 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तां) वेतनस्तर एस-१७: ४७६००-१५११०० या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/ 
अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या 


अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची हंगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अ.क्र. | जेष्टता । अधिका- प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक | यांचे नांव | $ ( नियुक्‍ती नंतर दिनांक मार्ग) दिनांक/ दिनांक @ 
Wet Tae सरळसेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा मर्यादीत मानीव दिनांक 
दिनांक) विभागीय 
परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
"वैद २ ३ ४ ५ & | wo ८ ९ | a (वे, १ 
१ ४१२ | aft. खुला १०.११.१९७१ | २२.०१.२०१९ सरळसेवा २२.०१.२०१९ ३०.११.२०२९ डिप्लोमा इन व्यशिअ- 
रामदास मेकॅनिकल २०१६/(२१७/१६)/व्यशि 
प्रल्हाद इंजिनिअरिंग -१, दि.१५.०१.२०१९ 


नाईकनवरे 


